हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या 
नियुक्‍तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, 
२०१३ च्या अंमलबजावणी अंतर्गत दुषित गटारामध्ये 
उतरुन काम करतांना मृत झालेल्या मॅन्युअल 
स्कँव्हेंजर्स यांच्या एकूण २२ वारसांना नुकसान भरपाई 
अदा करणेसाठी आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 
यांचेमार्फत रु.२,००,००,०००/- (अक्षरी दोन कोटी 
रुपये) इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. हामेऊ-२०२२/प्र.क्र. १२/सआक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ८ फेब्रुवारी, २०२३. 


१) हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या नियुक्‍तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे 
अधिनियम २०१३, 

२) शासन निर्णय क्र. हामैऊ-२०१९/प्र.क्र. २६८/अजाक, दिनांक १२/१२/२०१९, 

३) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे क्रमांक-११०५९/एसडी/एमएच/२०२०-आर एन्ड डी/३६३२ 
दि.२९/१२/२०२२ पत्रे व सहपत्रे, 

४ वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थसं २०२२/प्र.क.४३/अर्थ-३, दिनांक ४/४/२०२२, 


प्रस्तावना :- 

हाताने मैला उचलणा-या सफाई कामगारांच्या नियुक्‍तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे, 
अधिनियम २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात दुषित गटारामध्ये उतरुन काम करतांना मृत झालेल्या मॅन्युअल 
स्कँव्हेंजर्स यांच्या वारसांना रु.१० लाख नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासंदर्भात मा. राष्ट्रीय सफाई 
कर्मचारी आयोग, नवी दिल्ली हे वेळोवेळी पाठपुरावा करत असतात. 

तसेच, कित्येकदा मॅन्युअल स्कँव्हेंजर्स यांच्या मृत्युच्या घटनेनंतर न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात व 
काही प्रकरणांमध्ये रु.१० लाखाची नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडे निधी 
उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा त्यांची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
सामाजिक न्याय विभागाने निधी तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश मा.न्यायालयाकडून feed जातात. 
त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अचानक उद्धणाऱ्या मा.न्यायालयीन प्रकरणी 
मृत मॅन्युअल स्कँव्हेंजर्सच्या वारसांना र.१० लाख इतकी रक्कम नुकसान भरपाईपोटी अदा करणे या 
विभागास क्रमप्राप्त असते. अशा प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास अवमान 
याचिका दाखल होण्याची शक्‍यता असते. 


त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील मृत मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सच्या वारसांना नुकसान भरपाई अदा 
करण्याची बाब या विभागाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्यात अद्यापपर्यंत अशा एकूण २२ मॅन्युअल स्कँव्हेंजर्सच्या वारसांना नुकसान भरपाईची 
रक्‍कम अदा करण्यात आलेली नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः हामैऊ-२०२२/प्र.क्र. १२/सआक 


त्यास अनुसरुन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील नमूद २२ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स यांच्या वारसांना 
नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा करण्याकरीता रु.२,००,००,०००/- (अक्षरी दोन कोटी रुपये) इतका निधी 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरची रक्कम संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक ३१/३/२०२३ पूर्वी या विभागाच्या ““८००, इतर 
जमा रकमा (०१) (०१) इतर जमा रकमा (०२५००१०८)” या शिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


३. सदरील निधी मागणी क्र.एन-३, (०३) (०३) महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगास सहायक 
अनुदान (अ.जा.उ.यो.) कार्यक्रम, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२२५२६३१) या SSRIS सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर नुकसान भरपाईची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचेकडे 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. तसेच, सदरची रक्‍कम आहरीत करुन आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचेमार्फत 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ४/४/२०२२ च्या परिपत्रकान्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 20230208 49934922 असा 
आहे. हा झासन निर्णय डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


RAJENDRA NATHA 
SAVANE 


(रा.ना.सवने) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
) अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव (सामाजिक न्याय), मंत्रालय, मुंबई, 
) विभागीय आयुक्‍त, कोकण / पुणे विभाग, 
) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर/पुणे/ठाणे/सातारा/पालघर, 

प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, मुंबई/ पुणे, 

९) सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पुणे, सातारा, 
१०) निवडनस्ती (ASNT). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हामैऊ-२०२२/प्र.क्र. १२/सआक 


हाताने मैला उचळणा-या सफाई कामगारांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाई बाबतच्या प्रलंबित प्रकरणांचे विवरणपत्र 
( दिनांक ८/२/२०२३ च्या व्हीसी बेठकीनंतर अद्ययावत ) 


अ. जिल्हा घटनेचे | सफाई कामगाराचे नांव मृत्यु दिनांक शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार | सफाई कामगाराच्या | नुकसान भरपाई देण्यासाठी सक्षम प्राधिका- 
क्र. कार्यक्षेत्र ब घटनेचा तपशील | नुकसान भरपाई देण्यास सक्षम | कुटुंबास देण्यात येणारी यांनी केलेली कार्यवाही 
प्राधिकारी नुकसान भरपाईची 
बाको रक्‍कम 
१ र 3 % ष्‌ द ७ ८ 
कोकण विभाग 
Ea मुंब मालाड । २) श्री.मुर्ती रामास्वामी हरीजन दि.१६/२/२०१७ । अध्यक्ष/सचिव, माणकूब १० लाख मृत्यु झालेल्या प्रत्येक व्यक्‍तीच्य 
उपनगर माणकुबाई निवास, । निवास, मालाड व कुटूंबातील एका व्यक्तीस बृहन्मुंबई 
२) श्रीम. माया काशी हरिजन । मालवणी चर्च, मालाड | जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर १० लाख महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत 
३) श्री काशीरामन हरिजन (प) येथे चाळीतील १० लाख ठेका पध्दतीने नोकरीवर घेण्यात आले 
सेप्टीक टाकी साफ आहे. 
करतांना 
। * गोरेगांव | *९) श्री.अरुण कुमार प दि.३१/१२/२०१९ । आयुक्त, बृहन्मुंब १० लाख विभागास अहवाल प्राप्त नाही. 
*-२) श्री.म स्वामी गोरेगांव (.पू)येथे | महानगरपालिका, बृहन्मुंबई. १० लाख 
चेंबरच्या टाकीत 
पडून मृत झालेल्या २ 
सफाई करतांना 
२ | amt | मिरा-भाईंदर |) उमाशंकर रमेश राय दि.१३/७/२०१९ आयुक्‍त, मिरा भाईंदर मनपा १० लाख नुकसान भरपाई आयुक्‍त तथा न्यायाधिश, 
मनपा, जि.ठाणे | २) श्री.सुरेश रंगनाथ जोगदंड | मिरा भाईंदर मनपा १० लाख ४ थे कामगार न्यायालय, ठाणे येथे अर्ज 
३) श्री.अभिमान संभाजी हद्दीत अनुराधा १० लाख दाखल करण्यात आला असून पुढील 
उभाळे इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कार्यवाही चालू आहे. 
काशिमिरा, 
मौ.घोडबंदर, जि.ठाणे 
येथे मलनिस्सारण कुंड 
साफ करतांना 
3 वि नालासोपारा, | १) श्री सुनिल चाबारिया दि.३/५/२०१९ सचिव/ अध्यक्ष आनंद व्ह्यु १० लाख जनहित याचिका क्र.४७७४/२०२० दाखल 
ता.बसई बसई विरार मनपा अपार्टमेंट व केली असून, प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 
२) श्री भिका केसन बुंबक क्षेत्रातील आनंद व्हयु | जिल्हाधिकारी, पालघर १० लाख मुंबई यांच्या दि.१८.२.२०२१ च्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः हामैऊ-२०२२/प्र.क्र. १२/सआक 


३) श्री प्रदिप मिया सरोज अपार्टमेंट येथील दुषित १० लाख आदेशान्वये याचिका कर्त्यांनी नविन 
टाकी साफ करतांना याचिका सादर करण्याच्या मुभेसह प्रस्तुत 
याचिका मागे घेतलेली आहे. 
विरार १) श्री.नयन रघुनाथ बोये, दि.१७/४/२०२० धकारी, पालघर व रु.८ लाख घटनेतील ४ मयत व्यक्तींच्या वारसांना 
२) श्री.जयेद्र प्रकाश मुकणे विरार (प) मधील संबंधित घराचे मालक श्री.हेमंत रु.८ लाख नुकसान भरपाईची रक्‍कम देण्याकरीता 
२) श्री.तेजस राजू भाटे रानपाडा गावांतील  । मोरेश्वर घरत रु.८ लाख रु.८,००,०००/- इतकी रक्‍कम 
बोळींज येथे श्री.घरत जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर 
यांच्या बंगल्यामागील यांच्याकडे जमा असून उर्वरित 
सेप्टीक SH साफ रु.३२,००,०००/- अदा करणे बाकी आहे. 
करतांना 
| *४) श्री.नेळेश मुकणे | रु.८ लाख 
विभाग 
v - ता.हवेली, | पद्याकर मारुती वाघमारे दिनांक २/३/२०२२ | इमारत मालक व रु.७.५० लाख = | PET कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जि.पुणे रुपचंद नवनाथ कांबळे रोजी जयमल्हार । जिल्हाधिकारी, पुणे रु.७.५० लाख = | Wr कार्यालयाकडून ४ पिडीतांच्या वारसांना 
काळभोर सिकंदर उर्फ दादा पोपट कसबे | बिल्डिंग, पठारे वस्ती, रु.५.५० लाख | दि.३०/६/२०२२ रोजी रु.२.लाख 
कृष्णा दत्ता जाधव प्यासा हॉटेलच्या मागे, रु.७.५० ora | आरटीजीएस द्वारे व इमारत मालक श्री 
कदमवाक वस्ती काळभोर यांनी रु.२.५० लाख प्रत्येकी 
ता.हवेली, जि.पुणे येथे इतको नुकसान भरपाईची रक्‍कम अदा 
बिल्डिंगची टँक साफ करण्यात आली असल्याचे सहा.आयुक्त, 
करतांना समाजकल्याण, पुणे यांनी कळविले आहे. 
= *श्री.अजित सिंग दि.१३/८/२०२२ = | विभागाकडे अहवाल प्राप्त रु.९० लाख अहवाल मागविण्यात आला आहे. 
नाही 
_ * प्रविण जाम्त दि.२८/१/२०२२ वभागाकडे अहवाल प्राप्त रु.९० लाख अहवाल मागविण्यात आला आहे. 
नाही 
*सातारा हिं *अनिरुध्द लाड दि.१४/९/२०२२ । विभागाकडे अहवाल प्राप्त रु.९० लाख अहवाल मागविण्यात आला आहे. 
नाही 
एकुण २२ २,००,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


